महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाळ विकास 
प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण),गट-ब या पदावर 
प्रतिनियुकक्‍्तीस मुदतवाढ देणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन आदेश क्र. मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१२३/का-७ अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई:-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशास विभाग,क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, 
दिनांक १७.१२.२०१६. 
2) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्रप१०/का.१२, 
दिनांक १६.२.२०१८. 
3) शासन आदेड़ा क्र.मबाआ-२०१८/प्र.क.१२३/का७-अ दिनांक ३०.११.२०१८. 


शासन Seal :- 

श्री.उद्धव नामदेव सानप,कृषी अधिकारी,जिल्हा परिषद,बीड,गट-ब यांची संदर्भाधिन क्र. 3 
येथील आदेझान्वये या विभागाच्या अधिपत्त्याखाळील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), आष्टी , 
जिल्हा बीड गट-ब, या पदावर दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. सदर कालावधी दिनांक ३०.११. २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. 

श्री.सानप यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांना पुढील दोन वर्षाकरिता (दिनांक ३०.११.२०२२) 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळद्वारे 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०१०५११३२२४९३३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


RAVINDRA SITARAM ह 
JARANDE crim ao rm 
(र.सि.जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 

३) श्री. उध्दव नामदेव सानप, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), आष्टी ,जिल्हा बीड. 
प्रत, 

१) मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१२३/का-७ अ 


AD 


मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.यांचे स्विय सहायक 

सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, यांचे स्विय सहायक 

सचिव, ग्राम विकास विभाग बांधकाम भवन, फोर्ट, २५-मर्झबान पथ,मुंबई ४००००१,यांचे स्विय सहायक. 
आयुक्‍त,महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

७ जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास)जिल्हा परिषद,बीड. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

९) निवडनस्ती (कार्यासन-७अ), महिला व बाल विकास विभाग. 


AN 


oc 


o~ 


4 


£59) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


